डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०१८-१९ मधीळ निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 
मादाम कामा,मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ मार्च, २०१९. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, 
दि.१८.१.२०१०. 
2) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का.१४८३, 
दि.३१.७.२०१५ 
3) शासन शुध्दीपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६४/का.१४८३, 
दि.३१.०१.२०१८. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२.०४.२०१८. 
५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ, 
दि.२७.४.२०१८. 
६) शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१-अ, दि.१५.६.२०१८ 
७ शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८१-अ, 
दि.२७.६.२०१८. 
८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२५.०१.२०१९. 
शासन निर्णय :- 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षासाठी रु.९५००००.०० हजार 
इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आला आहे. संदर्भ wy) येथील वित्त विभागाच्या दिनांक 
२.४.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता एकुण रु.६६५०००.०० हजार 
(७०%) इतका निधी (संदर्भ क्र. ५ येथील दि.२४.७७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये रु.६३३५००.०० हजार 
तसेच संदर्भ क्र.७ येथील झासन निर्णयान्वये रु.३१५००.०० हजार) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे 
(बीम्स )वितरीत करण्यात आला आहे. पूर्णगट डोंगरी AGRI रु.१००.०० SI व उपगट 
TIGR रु.५०.०० लाख याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक दिनांक २५.०१.२०१९ नुसार योजनांतर्गत सन २०१८-१९ करीता भांडवली लेख्यातील 
कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या बाबीवर १०० % तरतूद उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यानूसार 
सद्य:स्थितीतील २२ जिल्हयांमध्ये ७६ पूर्ण गट तालुके व ३८ उपगट तालुक्यांमध्ये सद्याच्या 
प्रमाणानुसार व वित्त विभागाच्या निदेशानुसार (३०%) उर्वरित निधी रु. २८५०००/- हजार 
(९५००००-६६५०००) निधी बी.डी.एस.प्रणालीद्वारे वितरीत येत आहे. 


निधी वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविला आहे. 


अटी व शर्ती :-. 
(9) सदरचा निधी संदर्भाधीन शासन निर्णयांमधीळ व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सर्व संबंधीत यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


(२) वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील आर्थिक वर्षात सुरु झाळेळी व आता 
अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने 
उपलब्ध करुन द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 


(३) या कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका 
खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच एकत्रित खर्च ताळमेळ 
दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्याशी घालावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ महालेखापाल 
यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, तिमाही 
संपल्यापासून दोन महिन्याचे आत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


(४ या कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य (कामनिहाय) 
शासनास दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या कामांचा, काम 
पूर्णत्वाचा GRIST व काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, शासनास सादर 
करावा. प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल कार्यालयास त्वरित सादर 
करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत शासनास पाठवावी. 

(५) राज्य निवडणूक आयोगाचे वेळोवेळी निवडणूकी संदर्भातील आचारसंहितेचे 
निर्गमित होणारे आदेश विचारात घेऊन, योग्य ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 
(६) सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी शासन परिपत्रक वित्त विभाग, दि. २५.०१.२०१९ ची 
पुर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच निधी खर्च करावा. 

(७ निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 
नियमावली व नियमांचे/प्रक्रिया अवलंबून/वित्तीय अधिकारांच्या (financial power) 
मर्यादेत/ P.W.D. मॅन्युअलचे अधीन राहुन/ C.V.C. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार/ 
CAG च्या निर्देशानुसार प्रचलित शा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ तरतूदीनुसार/ बजेट व 
कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही 
शासन नियम/अधिकाराचा भंग/अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिका-याची राहील. 


२. सदरचा खर्च, " मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ 
पश्चिम घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (09) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ ००११) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदरचे sear शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक २५.०१.२०१९ अन्वये दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०३०२१६५६०३६२१६ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Asmita Prakash 1... 
सोबत:वरीलप्रमाणे-परिशिष्ट-अ Gawade क 
( अ. प्र. गावडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 


ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक//धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 


सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ 
यवतमाळ / पालघर. 


प्रत, 

१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, ar जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे/ रायगड/ 
रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/ 
सातारा/कोल्हापूर/ औरंगाबाद / बीड/ हिंगोली/नांदेड/ बुलढाणा/ अकोला/ 
अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/ 
नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/ 
बीड/हिंगोली/नांदेड/ बुळढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : डोविका-२०१८/प्र.क्र.५५/ का-१४८१-अ,दि. ०२ मार्च, २०१९ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट- अ 
मागणी क्रमांक ओ-११ (४५५१००११) (रु. हजारात 
अ.क्र जिल्हा पूर्णगट उपगट या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
fF a | 2 3 1 छे ह | 8 
1 १.__| री ठाणे १. शाहापूर ३०००.०० ७५००.०० 
२. मुरबाड ३०००.०० 
१.भिवंडी १५००.०० 

२. पालघर ३.मोखाडा ३०००.०० १२०००.०० 


a ि.जव्हार __________|__३०००.०० ____| 
a ee re Eee 


Cc 11 
a A १५७७७ 
orem 9000.0of 
A 1101800000 
aster [9000.0of 
rete 9080.00] 
Ss १सुधाड ३०90101 
100000 ऑक्‍्टिम्हसाळा [18००७ 
SS क्‍पेण 7180000100 
anges 00 0of 
a ३००७ 
Se %माणगावे | 8000011 
a कनवेल 11 
ne Pager 1800001 
a 1018000010 
10000 खेड 11101800७0 
rae 1080000100 
ioe | 


सिंधुदूर्ग _।२२.कुडाळ __|_____|___३०००.००| | १९५००.०० 
pT ३. कणकवली |_____।|__३०००.० --__| 
________|________२४-वैभववाडी_|_________|__ ३००००७ --__| 
pd सावंतवाडी || 000.00] --__| 
________1_______६-देवगड || 000.00] --__| 
pT CRISTAE | | 000.00] _--- | 


६.मालवण Le 4400.00 


u=Planning Department, postalCode=400032, 


}98D472EB2CSEEBSFE6CFS3D81F22BFE 


Asmita Prakash Gawade 
(अ. प्र. गावडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 


अ.क्र जिल्हा पूर्णगट उपगट या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
गण्या 
(६--७) 
1_१__| २ ३ नि ८ 
La 


९ आबेगंवे | | ३०७७७1 


re. att [000,00 
1 _ eS तिव्र... |: ८ रेगणतातल 
____|_____ २.मावळ | _|__०००.०0 --___ 
pT RR 000.00 --___ 
____|_____ ४४.वेल्हे  |____|__80००००० -- | 
ण a ३७७ 
PTT 00,00] --__ 
ee 2८-महाबळेधर | | a 
___|[___  ए९पाटण || fee 
___ eo || क” 
___|[___ "रिकोरेगांवे || Ee sl 
__ | ँ)िखटाव  |__| a 
ee ee |___|। Sa 
po fer] 400.00 

९. कराड शिक १५००.०० 
a ee SS ee 


Jd U 
Ck |] 


९. कोल्हापूर  |४६.शाहुवाडी ३०००.०० ३००००.०० 
४७. गगनबावडा 3000,00 
ee ee: pe = 


८. राधानगरी 
1:__ a (cc  -ऐवळी त. 


oo arate 110३००0071 
Pf ककसवीर [9 000.00f 
07 २*कालल | 1३०७०७ | 
a ers 90080,00[ 
oe terer [000.00 
ag atts [dP ३००७11 
(90, औरंगाबाद ६ सोयर्गाव | ____ [000,00 = | ९००००० 
CSS 


ger 
| ae 


१५. फुलंब्री Le | १५००.०० 


Asmita Prakash Gawade 


(अ. प्र. गावडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 


va 
२ ३ FB & | 8 | 
बीड १६.आष्टी =a 4400.00 


1 पाटोका 21 


पूर्णगट 


६०००.०० 


३०००.०० 


_______|_____1__(रेश्‍ॅकळमनूरी |___--__ | 
___१४. नाशिक |५९.सुरगणा || 000.00] __-- | २८५००.०० 
________1________|६०.कळवण _|________|__३०००.०७ --__| 
____|___प्त.पेठ___|_________|__३०००.०0 --2__| 
pT || 000.00] --__| 
pd योगळाण || 000.00] 


17 8शिसितर || ३७०७11 
00000 8ऐकनागिकि ३0०000 
1 हिदिडोरी | | ३७०७ | 
SS छकर्यकेशश्‍र || ३७०७ 00111 
[7 "सिवा 1 [खळ 0 
| _”ट्सक्री || 
व्‌ का 29) ६०० 
क्ण स्स 
eo 7 | 
ae 
— 


aa : : 
PC TT | 
oe न 
a 


नंदूरबार _|७२.अक्राणी_ | | 000.00 |___--___| 9000.00 
_____|_________8.अक्कलकुवा | | 000.00] --__| 
_____|_______ ee ee EE --2__| 
____|[__ oT | --___ 


३४.ठाहादा |. -- | 
१९. अमरावती ७५.धारणी ३०००.०० | | ६०००.०० 


७६.चिखलदरा 3000.00] -- 


Asmita Prakash Gawade 
(अ. प्र. गावडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५ / का-१४८१-अ 


एकूण निधी 
(६--७) 
aa ८ 
२०. अकोला २३५.पातू -- १५००.००|_ १५००.०० 
२१. बुलढाणा ३६.खामगाव १५००.००) १५००.०० 


२२. यवतमाळ 1 पुसद CPO ३०००-०० 
7 
सक 10 | 


igitally signed by Asmita Prakash 69030. 


Asmita Prakash ५५५५५ «rooms 


2.5.4.20=f988da35b3597ef287d5bce1a7470bc5 1998c83f335a43020eb0461 
8070003. 


2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA08368398D472EB2C8EEBSFE6CF 
awade ee 


Date: 2019.03.02 17:10:03 +05'30° 


(अ. प्र. गावडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


